राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च 
माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 
२००३-०४ ते सन २०१०-११ या वर्षातील 
उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिलेल्या १००० 
पदांपैकी व्यपगत केलेल्या ४२८ पदांपैकी 
पुनरुज्जिवीत केलेल्या २११ पदांची महाविद्यालय 
व प्रवर्गनिहाय माहिती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७)/टीएनटी-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जुले, २०२३. 


वाचा:- १.वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१८/प्र.क्र.२९/आ.पु.क, दिनांक ९.४.२०१८ 
२.वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१८/प्र.क्र.२९/आ.पु.क,दिनांक २५.०४.२०२३ 


३.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. उमाशि/ २४३ / वाढीव पदे/ 
(२०१८-१९) /२०१९/४८/५६, दि.१८.०७.२०१९ 

४.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.शिक्षकेतर/टी-२/वाढीव 
पदे/२०२२/३५२९, दिनांक २६.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील 


सन २००३-०४ ते सन २०१०-११ या वर्षामधील ९३५ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णय दि.२१.०५.२०१४ आणि दि. २६.११.२०१४ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली होती. तथापि संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये त्यापैकी सहा महिन्यापेक्षा अधिक 
कालावधीसाठी रिक्‍त असलेली ४२८ पदे व्यपगत करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये व्यपगत करण्यात आलेल्या उपरोक्त पदांपैकी २१४ पदांना पुनरुज्जिवीत करण्यास 
वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाने सदर 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने पुनरुज्जिवीत केलेल्या २१४ 
पदांना मान्यता देतांना महाविद्यालय, विषय व प्रवर्गनिहाय शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत 
नमूद केले आहे. त्यानुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा., पुणे यांनी 
संदर्भाधीन क्र. ३ आणि संदर्भाधिन क्र ४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या यादीतील व्यपगत केलेल्या 
एकूण २११ पदांच्या (पूर्णवेळ १४८ व अर्धवेळ ६३ ) महाविद्यालय, विषय व प्रवर्गनिहाय माहितीच्या 
अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय PATH: एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७)/टीएनटी-२ 


शासन निर्णय: 


राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 
२००३-०४ ते सन २०१०-११ या वर्षामधील शासन निर्णय दि.२१.०५.२०१४ आणि दि. २६.११.२०१४ 
अन्वये यापूर्वी मान्यता दिलेल्या ९३५ पदांपैकी व्यपगत करण्यात आलेल्या ४२८ पदांपैकी २१४ पदे 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये पुनरुज्जिवीत करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद २ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने पुनरुज्जिवीत 
केलेल्या २१४ पदांपैकी २११ पदांची (पूर्णवेळ १४८ व अर्धवेळ ६३ ) महाविद्यालय, विषय व 
प्रवर्गनिहाय यादी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये जोडण्यात आळी आहे. सदर २११ (पूर्णवेळ १४८ व 
अर्धवेळ ६३) पदांना पुढील अटी व शार्तीनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावामधील यापूर्वीच्या शासन निर्णय दि. २१.०५.२०१४ आणि दि. २६.११.२०१४ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली तथापि वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ०९.०४.२०१८ 
नुसार व्यपगत करण्यात आलेली पदेच पुनरुज्जिवित करावयाची आहेत. 

आ) उपरोक्त प्रमाणे पुनरुज्जिवित करण्यात आलेल्या पदांवर नियुक्‍त शिक्षकांना वैयक्तिक 
मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी सदर शिक्षकांची नियुक्‍ती वैध पध्दतीने झालेली असून 
संबंधित पद हे त्याच संस्थेतील त्याच विषयासाठीचे पूर्वी व्यपगत करण्यात आलेल्या 
पदांपैकी असल्याबाबतची काटेकोर तपासणी शिक्षण संचालकांच्या स्तरावरुन शिक्षण 
संचालकांनी करावी. 

इ) पुनरुज्जिवित करण्यात आलेल्या पदांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर वैयक्‍तीक 
मान्यतेच्या दिनांकापासून वेतन देय होईल. पदांच्या नियुक्‍ती दिनांकापासून वेतन देय 
होणार नाही. तसेच त्यापूर्वीच्या कालावधीतील कुठलीही थकवाकी त्यांना अनुज्ञेय 
होणार नाही. 

ई) पुनरुज्जिवित करण्यात आलेल्या रिक्‍त पदांवर म्हणजेच ज्या पदांवर अद्याप पर्यंत 
नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही अशी पदे पवित्र प्रणाली च्या अनुषंगाने निर्गमित शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार भरण्यात यावीत. 

उ) पुनरुज्जिवित करण्यात आलेल्या रिक्‍त पदांवर नियुक्त्या देतांना बिंदुनामावली व 
आरक्षण इ. साठी विहीत केलेल्या सर्वसाधारण नियमांचे पालन करण्यात यावे. 


२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयामध्ये 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय PATH: एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७)/टीएनटी-२ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११७३६३३६६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


TU S HA R VASANT DN: CN = TUSHAR VASANT MAHAJAN, 0 =IN, 


S = Maharashtra, O = Gi 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
MAH AJAN AND SPORTS DEPARTMENT 

Date: 2023.07.11 18:14:00 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.आयुक्‍्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

४.संचालक, लेखा व कोषागारे 

५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

६.अधिदान व लेखा अधिकारी 

७.सर्व कोषागार अधिकारी 

८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 

११.मा.मंत्री (शा.शि.व क्री.वि.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२.मा.प्रधान सचिव, (शा.शि.व क्री.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक.मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१३.व्यय-५, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१४.आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१५.निवडनस्ती, टीएनटी-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सननिर्णय एसएसएन २०१७/प्र.क्र.१५/१७/टीएनटी -२ सोबतचे परिशिष्ट 'अ 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष lal 

2 ४ 4 ७ é ९ 
२००७-०८ महात्मा फुले आर्टस,सायन्स अँण्ड कॉमर्स कनिष्ठ महाविद्यालय,पनवेल २७२४०८१८८६६ | oo | गणित 
२००७-०८ पिरोजझ्ा गोदरेज कनिष्ठ महाविद्यालय बोर्डी २७३६०३०५३०८ १ po | मराठी झा.शिक्षण 
२००७-०८ आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड इको. माटुंगा, मुंबई २७२३०२०९२८९ po | पर्यावरण 
२००७-०८ रामनिवास Seal कनिष्ठ महाविद्यालय, माटूंगा २७२३०२०९२८८|कला/ विज्ञान २ fo | गणित 
२००७-०८ रामनिवास रुईया कनिष्ठ महाविद्यालय, माटूंगा २७२३०२०९२८८|कला/ विज्ञान po | पर्यावरण 
२००७-०८ बी.एन.एन.महाविद्यालय, भिवंडी २ po | गणित 
२००७-०८ आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँण्ड इको. माटुंगा, मुंबई २७२३०२०९२८९ po | गणित 
२००७-०८ मोतीलाल झुनझुनवाला कालेज, वाशी २७२११००४७११ १ po | गणित 
२००७-०८ सी.एच.एम.कॉलेज, उल्हासनगर, २७२११६०६४०२|विज्ञान/ वाणिज्य et गणित 
२००७-०८ एकूण १३ | oo | 
२००७-०८ अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, हडपसर २७२५१७००११६|कला विज्ञान १ po | भूगोल पर्यावरण 
२००७-०८ टी बोरा महाविद्यालय, शिरुर पुणे विज्ञान १ po | गणित संख्याशास्त्र 
२००७-०८ सदगुरु गंगागीर महाराज सायन्स, गौतम आर्टस अँन्ड संजीवनी कॉमर्स कॉलेज २७२६०३०८१३२|विज्ञान १ | क जीवशास्त्र 
२००७-०८ सदगुरु गंगागीर महाराज सायन्स, गौतम आर्टस अँन्ड संजीवनी कॉमर्स कॉलेज २७२६०३०८१३२|कला वाणिज्य १ शि पर्यावरणशास्त्र 

विज्ञान 
२००७-०८ सदगुरु गंगागीर महाराज सायन्स, गौतम आर्टस अँन्ड संजीवनी कॉमर्स कॉलेज २७२६०३०८१३२|वाणिज्य १ f° | वाणिज्य 
२००७-०८ एकूण षु | oo | 
२००७-०८ . करुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर २७३४०४०३४२२ १ | oo | भौतिकशास्त्र 
२००७-०८ . करुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर २७३४०४०३४२२ | oo | रसायनशास्त्र 
२००७-०८ एकूण २ | oo | 
२००८-०९ .बाबासाहेब आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालय, चेंबूर, मुंबई २७२३०३००३४१|वाणिज्य १ शि मराठी ओ.सी बी.के. एस.पी. 
धा शा.शि 

२००८-०९ UAT प्रधान ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय,ठाणे २७२१२००३००७ १ fo | गणित 
२००८-०९ सतीश प्रधान ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय,ठाणे २७२१२००३००७ po | गणित 
२००८-०९ UAT प्रधान ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय,ठाणे २७२१२००३००७|कला १ po | पर्यावरण 
२००८-०९ UAT प्रधान ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय,ठाणे २७२१२००३००७ po | पर्यावरण 


९ पैकी १ 


MAHAJAN 


itally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


TUSHAR VASANT DN. CN = TUSHAR VASANT MAHDJAN, CIN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 


DEPARTMENT 


Date: 2023.07.11 18:14:17 +05'30" 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
६ ।२००८-०९ ।विभाग मुंबई कर्मवीर भाऊराव पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, वाशी २७२११००५१०३|विज्ञान १ | oo | गणित 
७ ।२००८-०९ मुंबई कर्मवीर भाऊराव पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय, वाशी २७२११००५१०३ १ | oo | गणित 
८. ।२००८-०९ एम. एम. महाविद्यालय, विलेपार्ले पश्चिम, मुंबई २२७२३०५००४२९ po | गणित 
९ २००८-०९ नानल सर्वीदय कनिष्ठ महाविद्यालय,चेबूर २७२३०३००३२५ po | q  ।गणित 
२००८-०९ महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ आर्टस,कॉमर्स अँण्ड सायन्स, मुंबई po | गणित 
२००८-०९ न्यु इंग्लिश हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई, जि.पाळलघर २७३६१७१२४०४ १ ।गणित 
२००८-०९ सेंट जॉन दि बाप्टीस्ट ज्युनि. कॉलेज, ठाणे डा १ ।गणित 
२००८-०९ आण्णासाहेब वर्तक कनिष्ठ महाविद्यालय, वसई, जि.पाळघर २७३६१७१३८०५ १ po | गणित 
२००८-०९ पी.व्ही.जी.एस.विद्याभवन कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर २७२३०३००४०७ po | गणित 
२००८-०९ विकास हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,विक्रोळी २७२३०४००२४१ | oo | q lara 
२००८-०९ ज्ञानारती सोसायटीचे बी.एस.ई.ज्युनियर कॉलेज, वडकून २७३६०३१४१३० po | गणित 
२००८-०९ गुरुनानक खालसा कॉलेज, माटुंगा, मुंबई कला/वाणिज्य/ १  ।पर्यावरण 
जात 
रा. ही. सावे कनिष्ठ महाविद्यालय, पालघर २७३६११२०६०३|कला/वाणिज्य/ १ = पर्यावरण 
विज्ञान संयुक्‍त | 
२००८-०९ गरुनानक हाय.सेकंडरी स्कूल जी.टी.बी.नगर सायन २७२३०२०९२३१|विज्ञान वाणिज्य १ po | गणित भौतिकशास्त्र 
२००८-०९ एम. डी. कॉलेज, परेल, २७२३०२००२४९|विज्ञान वाणिज्य १ ।गणित 
२००८-०९ नॅशनल उदू हायस्कूल आणि ज्युनियर कालेज, कल्याण २७२१०६०२००८ | oo | q  ।|गणित 
२००८-०९ १५ | 8 | 
२००८-०९ वसंतराव सखाराम ज्युनिअर कॉलेज, वडगांव खुर्द पुणे २७२५१६०१६०७ व संयुक्‍त १ po | मराठी 
२००८-०९ वसंतराव सखाराम ज्युनिअर कॉलेज, वडगांव खुर्द पुणे २७२५१६०१६०७।कॉमर्स व संयुक्‍त po | इंग्रजी 
२००८-०९ महाराजा जीवजीराव शिदे कालेज श्रीगोदा २७२६१३०९९३९ १ fo भौतिकशास्त्र 
२००८-०९ | oo | 
१ |२००८-०९ बाळासो देसाई कॉलेज,पाटण, ता. पाटण, जि. सातारा २७३१०८३४७१५ १ | oo | रसायनशास्त्र 
2 |२००८-०९ बाळासो देसाई कॉलेज,पाटण, ता. पाटण, जि. सातारा २७३१०८३४७१५ | oo | भौतिकझास्त्र 
3 |२००८-०९ धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविदयालय,सातारा २७३११०२६५०६|वाणिज्य | oo | q पर्यावरण 
8 |२००८-०९ WERT ASM इन्स्टि.ऑफ सायन्स,सातारा २७३११०२६५०८ | oo | पर्यावरण 
५ |२००८-०९ ।|विभाग कोल्हापूर ।यडावंतराव चव्हाण इन्स्टि ऑफ सायन्स सातारा २७३११०२६५०८|विज्ञान १ | oo | जीवशास्त्र 
MAHAJAN ies Sou Cero 
(तुषार महाजन) 
९ पैकी २ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


am) व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
६ |२००८-०९ ।विभाग कोल्हापूर |किसन वीर महाविदया वाई, ता. वाई, जि. सातारा २७३१११११५१६|कला | oo | १  ।शिक्षणशास्त्र 
७ ।२००८-०९ कोल्हापूर |वराडकर बेलोसे कॉलेज, दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी २७३२०२१०७१६|कला विज्ञान | oo | १ |मराठी 
८. २००८-०९ कोल्हापूर ।धनंजय विदयालय, नागणवाडी ता.चंदगड, जि. कोल्हापूर २७३४१२०४६०३|विज्ञान १ | oo | भौतिकशास्त्र 
९ |२००८-०९ कोल्हापूर ।|बागीलगे डुक्करवाडी हायस्कृूल,बागीलगे ता.चंदगड २७३४१२०५७०२| संयुक्‍त १ | oo | इंगजी स.शास्त्र 
२००८-०९ कोल्हापूर . देसाई कोबाड, ता. चं २७३४१२०८४०२|कला संयुक्‍त १ oe सहकार अर्थशास्ञ वाणिज्य 
२००८-०र कोल्हापूर , देसाई ज्युनियर कॉलेज, कोबाड, ता. चं २७३४१२०८४०२|कला संयुक्‍त १ | ० _ |मराठी पर्यावरण 
२००८-०९ कोल्हापूर कॉलेज २७३४१२०८४०२|कला संयुक्‍त १ | oo | इतिहास 
२००८-०९ कोल्हापूर २७३४१२०८४०२|कला संयुक्‍त १ शि शा.शिक्षण, इतिहास 
विज्ञान 
3502767 २७३४१२०८४०२|कला संयुक्‍त १ | oo | इंग्रजी पर्यावरण 
२००८-०९ मेन राजाराम हायस्कूल व ज्युनि कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०५२०७ | oo | १  |जीवशास्त्र 
२००८-०९ एल.के. विदयामंदिर,पळूस ता.पळूस , जि. सांगली २७३५०६०२३१३ | oo | भौतिकझास्र 
के.बी.पी. महाविदयालय, इस्लामपूर ता.वाळवा, जि. सांगळी २७३५०९०९८४७|कला वाणिज्य शि पर्यावरण 
विज्ञान 
२००८-०९ कोल्हापूर ।मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविदयालय कडेगांव, जि.सांगली २७३५११००४०८|विज्ञान १ शिखा भौतिकशास्त्र पर्यावरण 
२००८-०९ कोल्हापूर ।मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविदयालय कडेगांव, जि.सांगली २७३५११००४०८ चिंचा रसायनशास्त्र 
२००८-०९ कोल्हापूर ।मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविदयालय कडेगांव, जि.सांगली २७३५११००४०८|विज्ञान १ a जीवशास्त्र 
२००८-०९ कोल्हापूर ।मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविदयालय कडेगांव, जि.सांगली २७३५११००४०८|कला विज्ञान a मराठी 
२००८-०९ कोल्हापूर Ade चव्हाण इन्स्टि ऑफ सायन्स सातारा २७३११०२६५०८|विज्ञान | oo | १ पर्यावरण 
२००८-०९ कोल्हापूर ।गोविदराव हाय व ज्युनियर कॉलेज इचलकरंजी, ता. हातकणंगले २७३४०३०६७१० कला po | इतिहास राज्यझ्ास्त्र 
कोल्हापूर ।वाटेंगांव हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज वाटेगांव, ता.वाळवा, जि.सांगली २७३५०९००६०४ कला १ हिंदी (वैकल्पिक) पर्यावरण 
२००८-०९ Ve & 
२००८-०९ औरंगाबाद [बंकटस्वामी कनिष्ठ महाविद्यालय, बीड २७२७०३२६७७१ १ po | जीवशास्त्र 
२००८-०९ ।विभाग औरंगाबाद ae fo | 
२००९-१० मुंबई श्री.भाऊसाहेब वर्तक कनिष्ठ महाविद्यालय,बोरीवली २७२३०७००२९९ कला po | राज्यशास्त्र समाजशास्त्र 
मुंबई के.व्ही.पेढारकर कनिष्ठ महाविद्यालय,डोंबिवली (प.) २७२१०५०७२१२|कला वाणिज्य १ शि पर्यावरण 
विज्ञान णि 
२००९-१० विकास हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, विक्रोळी २७२३०४००२४१|कला १  ।पर्यावरण 
२००९-१० को.ए.सो.मेहेंदळे हाय.व कनिष्ठ महाविद्यालय, रोहा, जि.रायगड २७२४१११७३०१|कला = १ ।शा.शि 
MAHAJAN daw Sebo vee 
(तुषार महाजन) 


९ पैकी ३ 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
4 |२००९-१० ।विभाग मुंबई योजना कनिष्ठ महाविद्यालय, बोरिवली, मुंबई 292301900938 [fast | 9 | po | गणित 
७ मुंबई के. व्ही. पेढारकर ज्यु.कॉलेज, डोंबिवली, जि.ठाणे २७२१०५०७२१२ १ po | गणित 
८ के. ग. जोशी व एन. जी. बेडेकर ज्यु. महाविद्यालय, ठाणे २७२११४०१४१६ po | गणित 
९ आर. सी. ज्युनियर कॉलेज, अंधेरी २७२३०५००३३९ १ po | गणित 
सि. रा. दातार कनिष्ठ महाविद्यालय, पनवेल, जि.रायगड po | गणित 
२००९-१० व्ही. के. हाय. व कनिष्ठ महाविद्यालय, पनवेल, रायगड २७२४०८१८८३२ १ po | गणित 
२००९-१० नाशिक ।महात्मा फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेताने जि. धुळे २७०२०२०७२०६|कला १ po | मराठी व समाजशास्त्र 
२००९-१० ।विभाग नाशिक | oo | 
3०९१-१४ न्यू इंग्लिश स्कूल , कोरडगांव २७२६०८०९२०३|कला १ अर्थशास्त्र पर्यावरण 
वेणूताइ चव्हाण कॉलेज कराड २७३१०२०७७१४ १ | oo | पर्यावरण 
यशवंतराव चव्हाण कालेज ऑफ सायन्स,कराड २७३१०२०७७१५ | oo | भौतिकशास्त्र 
यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स,कराड २७३१०२०७७१५ १ [| 0_| रसायनशास्त्र 
सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड २७३१०३०६४१८ १  |भौतिकझास्त्र 
सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड २७३१०३०६४१८ | oo | १ ।|रसायनश्ञास्त्र 
सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड २७३१०३०६४१८ १ | oo | जीवशास्त्र 
सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड २७३१०३०६४१८ १ | oo | पर्यावरण 
कनिष्ठ महाविद्यालय, देऊर, ता. कोरेगांव २७३१०३११६०३|कला | oo | हिंदी 
राजेद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, खंडाळा २७३१०५०१४०३ q | oo | भौतिकशास्त्र 
राजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, खंडाळा २७३१०५०१४०३ | oo | रसायनशास्त्र 
२००९-१० राजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, खंडाळा 29390409803 | fast q | oo | जीवशास्त्र 
२००९-१० मालोजीराजे विद्यालय, लोणंद, ता. खंडाळा २७३१०५०२३०९|कला णि १  ।पर्यावरण 
विज्ञान 
२००९-१० यशवंतराव चव्हाण कनिष्ठ महाविदया. फलटण, ता. फलटण २७३१०९०६९०२|विज्ञान | oo | रसायनशास्त्र पर्यावरण 
२००९-१० यडावंतराव चव्हाण कनिष्ठ महाविदया. फलटण, ता. फलटण २७३१०९०६९०२॥|विज्ञान १ | oo | भौतिकशास्त्र पर्यावरण 
२००९-१० भैरवनाथ उच्च माध्य. विद्यालय, नेले, किडगाव ता. जि. सातारा २७३११०१६००२|कला | 0 हिंदी अर्थशास्त्र माध्य. 


९ पैकी ४ 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


TUSHAR VASANT 0०७५" 


MAHAJAN 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.07.11 18:15:05 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विज्ञान 


व्यपगत कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
२००९-१० भाग यशवंतराव चव्हाण SRC. ऑफ सायन्स, सातारा २७३११०२६५०८|विज्ञान १ | oo | मराठी 
किसनवीर महाविद्यालय वाई ता. वाह २७३१११११५१६ | oo | q ।|रसायनशझास्त्र 
पद्मश्री आण्णासाहेब बेहरे ज्युनि.कॉलेज, वाकवली ता.दापोली २७३२०२०६५०३|कला १ | 0 | मराठी पर्यावरण 
अभ्यंकर कुलकणी क.महा.वि., रत्नागिरी २७३२०८२०१४७ १ f° | रसायनशास्त्र 
मलकापूर हायस्कूल व श्रीमान ग.रा.वारंगे ज्युनि. कॉलेज, मलकापूर, ता. शाहूवाडी, २७३४०११३५०५|कला १ गि अर्थशास्त्र सहकार 
जि. कोल्हापूर 
२००९-१० मलकापूर हायस्कूल व श्रीमान ग.रा.वारंगे ज्युनि. कालेज, मलकापूर, ता. शाहूवाडी, २७३४०११३५०५|कला विज्ञान rl q  ।पर्यावरण 
जि. कोल्हापूर 
२००९-१० पाराशर हायस्कूल व ज्युनियर कॅलेज, पारगांव, ता. हातगणंले, जि.कोल्हापूर २७३४०३०४३०२ १ चिमा मराठी पर्यावरण 
२००९-१० पाराशर हायस्कूल व ज्युनियर HST, पारगांव, ता. हातगणंले, जि.कोल्हापूर २७३४०३०४३०२ १ | 8 गणित 
२००९-१० पद्याराजे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, शिरोळ, जि. कोल्हापूर २७३४०४००९१७|कला १ | oo | हिंदी पर्यावरण 
२००९-१० पद्माराजे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, शिरोळ, जि. कोल्हापूर २७३४०४००९१७|कला | oo | १ अर्थशास्र सहकार 
२००९-१० सांगरुळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ, ता. करवीर २७३४०५१०१०३|कला चि इंग्रजी 
२००९-१० हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ २७३४०५१०१०३|कला |_ 25 मराठी 
२००९-१० हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ २७३४०५१०१०३|कला दिवड हिंदी पर्यावरण 
२००९-१० हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ २७३४०५१०१०३|कला | अर्थशास्त्र 
२००९-१० हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ २७३४०५१०१०३|कला a इतिहास 
२००९-१० हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज,सांगरुळ,, ता. करवीर, जि.कोल्हापूर २७३४०५१०१०३|कला दि भुगोल 
२००९-१० बाबूराव पाटील माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय शिरोली (मा.),ता.करवीर, जि. २७३४०५११३०३ ze इतिहास पर्यावरण 
२००९-१० बाबूराव पाटील माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय शिरोली (मा.),ता.करवीर, जि. २७३४०५११३०३|कला चिंध्या समाजशास्त्र पर्यावरण 
२००९-१० शिवराज विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज, मुरगूड, ता. कागल, जि.कोल्हापूर २७३४०८०८७०५| कला १ | oo | मराठी पर्यावरण 
२००९-१० म. फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय, कार्वे, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर २७३४१२१०५०२ १ | oo | समाजशास्त्र पर्यावरण 
२००९-१० विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर २७३४१३०१००६|कला | oo | १ lfeet 
२००९-१० विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर 29389309005 [ell वाणिज्य q शि इंग्रजी 
१ 


बिरोबा माध्य. व उच्च माध्य. विद्याआरेवाडी-ढालगाव, 


२००९-१० २७३५०३०१३०५|कला | oo | भूगोल इतिहास 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
TUSHAR VASANT 0 6 ovement ce 
MAH AJAN MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.07.11 18:15:19 +05'30" 


(तुषार महाजन) 
९ पैकी ५ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
३९ |२००९-१० |विभाग कोल्हापूर |हुतात्मा किसन अहिर माध्य. विद्यालय, वाळवा २७३५०९०७६०५|कला विज्ञान | oo | q  ।शा.शिक्षण 
गांधी माध्य. व उच्च माध्य २७३५०९०९७२४|कला विज्ञान १ | ० | भुगोल 
२००९-१० ध्य. व उच्च माध्य २७३५०९०९७२४|कला वाणिज्य | १  ।शा.शिक्षण 
विज्ञान 
२००९-१० ध्य. व उच्च माध्य २७३५०९०९७२४| कला वाणिज्य १ शि इंग्रजी 
विज्ञान 
२००९-१० ध्य. व उच्च माध्य २७३५०९०९७२४|कला वाणिज्य १ शि मराठी 
विज्ञान 
२००९-१० ध्य. व उच्च माध्य २७३५०९०९७२४|कला १ | ०__ हिंदी 
ध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, आष्टा २७३५०९०९७२४|कला १ | oo | इतिहास पर्यावरण 
विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, इस्लामपूर २७३५०९०९८२६|विज्ञान | 0 |[भौतिकझास्र 
विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कालेज, इस्लामपूर २७३५०९०९८२६|विज्ञान १ | oo | रसायन BIRT 
सुधाताई सदाशिव पाटील कन्या प्रशाला, इस्लामपूर २७३५०९०९८३३|कला संयुक्‍त | oo | मराठी 
सुधाताई पाटील कन्या प्रशाला व क.म.वि. इस्लामपूर, ता. वाळवा, जि. सांगली २७३५०९०९८३३|कला संयुक्‍त Es इतिहास 
के.बी.पी. महाविदयालय, इस्लामपूर ता.वाळवा, जि. सांगली २७३५०९०९८४७|कला वाणिज्य i १ |इंग्रजी 
विज्ञान i 
२००९-१० RAST. बापूजी साळुंखे महाविद्यालय, मिरज २७३५१०००५१९|कला वाणिज्य q  ।पर्यावरण 
विज्ञान — 
विद्यामंदीर प्रशाला व ज्युनिअर कालेज, मिरज २७३५१००१४१० १  ।गणित 
हज ह; 
औरंगाबाद |जयकिसान उमावि, आपेगाव, ता. अंबाजोगाई १ po | समाजशास्त्र हिंदी 
विभाग औरंगाबाद | 0 | 
२००८-०९ अमरावती ।भारतीय न्यानपीठ मृतीजापूर जि.अकोला २७०५०५०७३२|कला १ fo | राज्यशास्त्र समाज 
२००८-०९ ।विभाग अमरावती एकूण | oo | 
भाग अमरावती |आ.प. पाटील उ.मा.वि. नायगांव शेदला ता मेहकर जि बुलढाणा २७०४०८०४६०२ १ fo | अर्थशास्त्र 
विभाग अमरावती | oo | 
२०१०-११ मुंबई आर. के. टी. ज्यु. कालेज, उल्हासनगर, जि.ठाणे २७२११६०६८०९|कला/ वाणिज्य/ १ | सिंधी 
विज्ञान | 
२०१०-११ न्यु short हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, डोळखांब २७२११२०५५०३|कला f° | qf gherera/ पर्यावरण 
२०१०-११ तक्षशिला कनिष्ठ महाविद्याळय,उल्हासनगर २७२११६०१६०३|कला po | इंग्रजी हिंदी 
TUSHAR VASANT ole 
MAHAJAN ee 
(तुषार महाजन) 


९ पैकी ६ 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


am) व्यपगत art OMS महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
४ |२०१०-११ ।विभाग मुंबई श्रीम.एस.टी.मेहता कनिष्ठ महाविद्यालय, घाटकोपर २७२३०३००४८५|विज्ञान १ po | गणित 
२०१०-११ मुंबई मिठीबाई कनिष्ठ महाविद्यालय,विलेपाले २७२३०५००४४०| कला र, po | wa 
२०१०-११ दि. जी. एम. ई. एस. ज्युनियर कॉलेज, विलेपाल॑ २७२३०५००२१२ po | गणित 
२०१०-११ पै. eae 
२०१०-११ महात्मा गांधी हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, वरणगाव जि. जळगाव २७०३०३०५२१० १ po | भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ महात्मा गांधी हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, वरणगाव जि. जळगाव २७०३०३०५२१० १ fo | जीवशास्त्र 
२०१०-११ | 8 
2090-99 सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय टिळक रोड पुणे २७५१६०४१४| कला, वाणिज्य | पर्यावरण शास्र 
विज्ञान ia 
२०१०-११ सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय टिळक रोड पुणे २७५१६०४१४ कला १ po | इंग्रजी 
२०१०-११ श्री. भैरवनाथ माध्यमिक व उमावि भोसरी पुणे २७२५२०००३१२|कला वाणिज्य १ शि अर्थशास्र शाशि 
संयुक्‍त विज्ञान 
२०१०-११ श्री. भैरवनाथ माध्यमिक व उमावि भोसरी पुणे २७२५२०००३१२|कला वाणिज्य १ शि गणित संख्याशास्त्र 
संयुक्‍त विज्ञान 
२०१०-११ सेंट मिराज कॉलेज फार गर्ल्स २७२५१५००६३० कला | oo | १ अर्थशास्त्र 
२०१०-११ सेंट मिराज कॉलेज फॉर गर्ल्स २७२५१५००६३० १  |गणितव संख्या शास्र 
२०१०-११ ज्ञान मंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज आळे २७२५०७०७२१० SH १ ।रसायनशास्त्र 
२०१०-११ श्री शिवाजी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, चाकण ता.खेड a अर्थशास्त्र शारिरीक शिक्षण 
२०१०-११ पुरंदर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, सासवड ता २७२५१११०९२३ १  ।जीवशास््र 
२०१०-११ पुरंदर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सासवड ता २७२५१११०९२३ = १  ।भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सासवड ता २७२५१११०९२३|कला वाणिज्य १ शि भूगोल 
विज्ञान | 
2040-99 पुरंदर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सासवड ता २७२५१११०९२३|कला वाणिज्य १ शि अर्थशास्त्र 
विज्ञान णं 
२०१०-११ पुरंदर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , सासवड ता २७२५१११०९२३|कला वाणिज्य १ po | संगित 
२०१०-११ नेस वाडिया वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे २७२५१५०१४०७|।वाणिज्य १  ।पर्यावरण 
२०१०-११ नेस वाडिया वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे २७२५१५०१४०७ | oo | १  |गणित 
२०१०-११ न्यू आर्टस कॉमर्स अँन्ड सायन्स कालेज, अ.नगर २७२६१५०१३०९ po | गणित संख्याशास्त्र 
१७ |२०१०-११ |विभाग पुणे श्री शानेश्वर माध्य. व उच्च माध्यमिक विद्या सोनई २७२६०६१०४२०|विज्ञान १ po | गणित 
TUSHAR VASANT यी 
MAHAJAN DEPARTMENT so sosao 
(तुषार महाजन) 


९ पैकी ७ 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 
१८ |२०१०-११ |विभाग पुणे श्री शनेश्वर माध्य. व उच्च माध्यमिक विद्या सोनई २७२६०६१०४२०|विज्ञान | oo | १ भूगोल 
२०१०-११ सहयाद्री माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्राम्हणवाडा, ता.अकोले २७२६०१०२१०७ री fo | हिंदी, पर्यावरण, अर्थशास्त्र 
२०१०-११ | 90 | 8 
2090-99 डी पी भोसले कॉलेज, कोरेगांव ता कोरेगांव २७३१०३०६४१८ Po fa पर्यावरण 
२०१०-११ पंचक्रोशी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, जवळे लोहोम ता खंडाळा २७३१०५०७००२|कला शिका मराठी इतिहास पर्यावरण 
२०१०-११ दहीवडी कॉलेज,दहीवडी, ता माण २७३१०७०४०२२|कला विज्ञान १  ।पर्यावरण 
वाणिज्य iia 
२०१०-११ दहिवडी कॉलेज दहिवडी ता माण २७३१०७०४०२२|वाणिज्य oo | 5 सिहकारवासंघटन 
२०१०-११ काकासाहेब चव्हाण महाविद्यालय, तळमावळले,ता पाटण २७३१०८३८१०२|कला विज्ञान १  ।पर्यावरण 
२०१०-११ यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स सातारा २७३११०२६५०८1कला 9 [= इंग्रजी 
२०१०-११ किसन वीर महाविद्यालय, वाई ता वाई २७३१११११५१६ १ |भौतिक शास्त्र 
२०१०-११ पद्मश्री आण्णासाहेब बेहरे ज्युनि.कालेज, वाकवली ता.दापोली २७३२०२०६५०३|कला q foe | इतिहास 
२०१०-११ श्रीमती न.शा.पंत वालावलकर कला वाणिज्य विज्ञान महा.देवगड, ता.देवगड २७३३०१०१२११ शिंका रसायनज्ञास्र 
२०१०-११ श्रीमती न.शा.पंत वालावलकर कला वाणिज्य विज्ञान महा.देवगड, ता.देवगड २७३३०१०१२११ १ शिळा जीवशास्त्र 
२०१०-११ श्रीमती न.शा.पंत वालावलकर कला वाणिज्य विज्ञान महा.देवगड, ता.देवगड २७३३०१०१२११ po | Hawes 
२०१०-११ श्री पाराशर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, पारगांव २७३४०३०४३०२ १ '|जीवशास्त्र 
२०१०-११ बळवंतराव यादव हायस्कूल व ज्युनि कॉलेज, पेठ वडगांव २७३४०३०६३१३|कला = १ हिंदी शा.शिक्षण 
२०१०-११ बळवंतराव यादव हायस्कूल व ज्युनि कालेज, पेठ वडगांव २७३४०३०६३१३|कला fo भूगोल पर्यावरण VST 
२०१०-११ श्री बाबूराव पाटील मा/उ.मा. विद्यालय, शिरोली (माळयाची) २७३४०५११३०३|कला q Pe | अर्थज्ञास्र पयावरण 
२०१०-११ साधू वासवाणी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, गांधीनगर २७३४०५१२९११।वाणिज्य १ सिंधी 
२०१०-११ देवचंद कॉलेज अजूंननगर, ता. कागल २७३४०८०६३०६ णि १  ।पर्यावरण 
२०१०-११ एम आर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, गडहिंग्लज २७३४११०९५१७ Po fa भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ एम आर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, गडहिंग्लज २७३४११०९५१७ १ रिसायनज्ञास्र 
२०१०-११ एम आर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, गडहिंग्लज २७३४११०९५१७ fo | १ जीवशास्त्र 
२०१०-११ शिवशक्ती हायस्कूल ASH, ता. चंदगड २७३४१२०१७०२|कला q Pe | मराठी हिंदी 
ee विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०१००६ १ | oo | भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०१००६ po | रसायनशास्त्र 
२०१०-११ राजषि छ शाहू कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०११०६|कला वाणिज्य १  ।पर्यावरण 
विज्ञान | USHAR| VASANT__ pas 
MAHAJAN Saal aa ER 


९ पैकी ८ 


Date: 2023.07.11 18:16:07 +05'30° 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र | व्यपगत विभाग कनिष्ठ महाविदयालय/ उ.मा.वि.चे नांव यु-डायस क्र. शाखा पूर्णवेळ | अर्धवेळ | अध्यापनाचा विषयाचे नाव 
पदाचे वर्ष 

२५ ।२०१०-११ ।विभाग कोल्हापूर ।महाराष्ट्र हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०५००३॥|विज्ञान | oo | १ भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ कोल्हापूर ।महाराष्ट्र हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, कोल्हापूर २७३४१३०५००३ | oo | q ।|रसायनशझास्त्र 
२०१०-११ कोल्हापूर ।मॉडर्न इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, शेगांव, ता जत २७३५०२०३९०६ कला | oo | भूगोल अर्थशास्त्र पर्यावरण 
२०१०-११ कोल्हापूर ।विटा हाय. व सं.भ. पवार ज्युनि. कॉलेज, विटा ता खानापूर २७३५०४१०८३२|कला | oo | १ ।|इंग्रजी 
२०१०-११ कोल्हापूर ।विश्वास विद्यानिकेतन व उच्च माध्य विद्यालय, यशवंतनगर, ता शिराळा २७३५०७०९१०४| विज्ञान १ | oo | गणित पर्यावरण 
२०१०-११ कोल्हापूर ।पदमभूषण डा वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगांव जि सांगली २७३५०८०६४४८ १ po | भौतिकशास्त्र 
२०१०-११ कोल्हापूर ।पदमभूषण डा वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगांव जि सांगली २७३५०८०६४४८ | oo | १  ।पर्यावरण 
२०१०-११ कोल्हापूर |केग रा पुरोहित कन्या प्रशाला (उ.मा) सांगली 29349002292 fast q  ।रसायनशझास्त्र 
२०१०-११ कोल्हापूर |कैग रा पुरोहित कन्या प्रशाला (उच्च माध्यमिक), सांगळी २७३५१००२२१२|कला विज्ञान = १ मराठी 
२०१०-११ कोल्हापूर |केग रा पुरोहित कन्या प्रश्ञाला (उच्च माध्यमिक), सांगळी २७३५१००२२१२|कला १ | oo | इतिहास पर्यावरण 
२०१०-११ कोल्हापूर ।डी आर माने महाविद्यालय, कागल २७३४०८०८८२३|कला १ भूगोल पर्यावरण 
२०१०-११ २० 
२०१०-११ प्रतिष्ठान क.म.वि. पैठण जि. औरंगाबाद २७१९०५१५३३१ कळ १ भौतिकशास्त्र 

विनायकराव पाटील कमवि, लोणी, ता. वैजापूर २७१९०८०८३०३|कला १ po | समाजशास्त्र इंग्रजी 
सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिंप्रीराजा २७१९०११५५०३|कला po | शिक्षणशास्त्र राज्यशास्त्र 

२०१०-१२ श्री स. भु. उमावि, जालना २७१८०१०२६८९|वाणिज्य | oo | १ 'मराठी 
२०१०-११ शांभुमहादेव उमावि, वाटुर फाटा २७१८०५१०४०३|कला १ po | राज्यशास्त्र 
२०१०-११ शिवाजी कमवि, परभणी २७१७१०००३४० २ foo | रसायनशास्त्र 
२०१०-१२ ज्ञानोपासक कमवि, परभणी २७१७१०००३५३|कला | oo | Bg 
२०१०-११ बहिजी स्मारक कमवि, वसमत २७१६०३००१५७|कला शिक्षणशास्त्र 
२०१०-११ सो. के. एस. के. कमवि, बीड २७२७१२००६२१|कला व विज्ञान SH पर्यावरण 


२०१०-११ 


विभाग औरंगाबाद 


c 
Ls 


२०१०-११ 
२०१०-११ 


विभाग अमरावती 


भाग अमरावती 


महिला उमावि. यवतमाळ 
बाबु कला व वाणिज्य वबा. ए. विज्ञान महाविद्यालय दिग्रस 


२७१४१५१२८०९ 
२७१४०४०१९४४ 


कला 


ठ pa og oO as | -O 


इतिहास शा. शिक्षण 
जिवशास्त्र रसायनशास्त्र 


२०१०-११ 


९ पैकी ९ 


विभाग अमरावती 


एकूण 


ति 
0 ठ 


१४८ ६३ 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


TUSHAR VASANT ५७ ssa ata c= 
MAHAJAN 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.07.11 18:16:27 +05'30' 


(तुषार महाजन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


